सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात, 
कृषि विद्यापीठांना ०४- निवृत्तीवेतन 
विषयक खर्च व ३६- सहायक अनुदान 
(वेतनेतर) करीता अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत (कार्यक्रम व अनिवायी.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७२१/प्र.क्र.६५/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :०१ जून, २०२१. 


वाचा :- १) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१. 
२) कृषि विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय, दि.०८.०४.२०२१ व दि. २९.०४.२०२१. 


शासन निर्णय :- 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता, राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांना मागणी क्र. डी-३, 


'२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण' या मुख्य लेखाशीर्षाखाली अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत 


०४- निवृत्तीवेतन विषयक खर्च व ३६-सहायक अनुदान (वेतन) करीता १५ टक्केच्या मर्यादेत निधी 


संदर्भ क्र. २ अन्वये वितरीत करण्यात आलेला आहे. याव्यतिरीक्त परिशिष्ट-अ (कार्यक्रम) करीता 


रु.२,४०,००,००० /- (अक्षरी रुपये दोन कोटी, चाळीस लाख फक्त) व परिशिष्ट-ब (अनिवार्य) नुसार 


रु. ११७,८६,७३,००० /- (अक्षरी रुपये VHal सतरा कोटी, सहाएऐंशी लाख, त्र्याहत्तर हजार फक्त) असे 


एकुण रु. १२०,२६,७३,००० /- (अक्षरी रुपये एकशे वीस कोटी, सव्वीस लाख, त्र्याहत्तर हजार फक्त) 


एवढे अनुदान (१० टक्के मर्यादेत) वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


२. सदर aR निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शा्तींच्या अधिन राहून वितरीत 
करण्यात येत आहे. 
१ कृषि विद्यापीठांनी व कृषि परिषदेने उपलेखाशिर्ष / गट / योजना आणि बाबनिहाय वितरीत 


केलेला निधी संबंधीत योजनेतील जी पदे / बाबी, योजनेतर योजना म्हणून पुढे चाळू ठेवण्यास 


शासनाने मान्यता दिली आहे, त्या पदांचे वेतन व भत्ते आणि अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. 


काही पदे रिक्‍त असल्यामुळे अथवा अन्य बाबी / कारणांमुळे एखाद्या योजनेखाली अनुदान अखर्चित 


राहील्यास, सदर अनुदान पुढील महिन्यामध्ये वितरीत करण्यात येणा-या अनुदानामध्ये समायोजित 


करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२१/प्र.क्र.६५/७-ओ 
२ & उपलेखाशिर्षनिहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही 


कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे 


मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 


३) &उपलेखाशिर्षनिहाय मंजूर योजनांचे व त्या अंतर्गत मंजूर असलेल्या पदांचे सुधारित 


आकृतीबंधानुसार व्यवस्थितरित्या गटनिहाय वर्गीकरण केले आहे किंवा कसे याची कृषि परिषदेने / 


विद्यापीठाने सखोळ तपासणी करावी. सदर वर्गीकरणामध्ये शासनाच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही बदल 


करु नयेत. 


४) प्रत्येक गटामधीळ वितरीत केलेले सहाय्यक अन महसूली उत्पन्न त्या गटातील अनुज्ञेय 


बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी आणि विकास कामे करण्यासाठी उपयोगात आणावे. एका गटाचे 


सहायक अनुदान आणि महसूली उत्पन्न दुस-या गटातील योजनां / बाबींसाठी वर्ग करु नये. एखाद्या 


गटातीळ योजनेसाठी जास्त सहायक अनुदान वितरीत झाले असेल तर, पुढील निधीची मागणी 


करताना सदर जास्तीचे अनुदान विचारात घेऊन तेवढ्या कमी व अनुज्ञेय निधीची मागणी करावी. 


५ शासनाने मंजूर केलेल्या पदांपैकी जी पदे महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३ आणि 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९० मधील तरतूदीप्रमाणे भरलेली आहेत व सदर पदे योजनेतर 


खर्चाने पुढे चाळू ठेवण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे, SAT पदांच्या वेतन व भत्त्यांसाठीच विहीत 


अनुदान देय राहील. 


६ प्रत्येक उपलेखाशीर्ष / गट/योजना आणि बाब निहाय स्वतंत्र लेखे / हिशोब ठेवावेत. 


७ ज्या योजनांतर्गत / योजनेतर योजनांचा कालावधी संपलेला आहे, san योजना संबंधित 


कालावधीनंतर शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनेतर/योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चालू ठेऊ 


नयेत. 


८) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, 


अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेशा / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात 


येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल शासनास संबंधित आर्थिक 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२१/प्र.क्र.६५/७-ओ 


वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा 


अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 


९) शासनाने विद्यापीठाच्या काही नवीन योजनांना मान्यता देताना, सदर योजनेमधील पदे अंतर्गत 


समायोजनाने उपलब्ध करण्यास/भरण्यास मान्यता दिलेली आहे. यामुळे सदर नवीन योजनेसाठी 


नवीन पदे निर्माण झाल्यामुळे, ज्या योजनेतर / योजनांतर्गत मूळ योजनांमधील पदे अंतर्गत 


समायोजनाने नवीन योजनेकरिता वर्ग / उपलब्ध केली असतील, त्या मूळ योजनांमधील पदांचे वेतन व 


भत्यासाठी या आदेशान्वये वितरीत केलेला निधी खर्च करु नये. तसेच तिमाही अनुदानाची मागणी 


करताना, अशा पदांचे वेतन व भत्त्यासाठी लागणा-या निधीची मागणी करु नये. 


१० कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याबाबत 


विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली उत्पन्न 


वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


११) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १९९१ मधील 


तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची 


प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय 


तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 


१२) सन २०२१-२२ मधील अनुदानाची मागणी करताना, विद्यापीठाने दरमहा १० तारखेपर्यंत 


योजनानिहाय वितरीत केलेले अनुदान, प्रत्यक्ष खर्च आणि शिल्लक अनुदान याबाबतचा अहवाल सादर 


करावा. यापुढे अनुदानाची मागणी सादर करताना, पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानातील Brent 


प्रस्तावित मागणीशी सांगड घालून, प्रत्यक्षात आव्यक तेवढ्याच अनुदानाची मागणी करण्यात यावी. 


१३) नियमबाह्य योजना पदे आणि बाबींसाठी खर्च करु नये. 


विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्त अटी व शर्तीचे 
काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२१/प्र.क्र.६५/७-ओ 


३. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२१-२२ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखात्रीर्षाखाली मंजूर 


केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर, उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली, 


जि. रत्नागिरी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला व उपविभागीय कृषि अधिकारी, परभणी या 


आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षांतर्गत मंजूर केलेले अनुदान शासन निर्णय 


क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक अजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि 


शासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-अे, दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 


कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आवऱ्यक कार्यवाही करावी. 


५. हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व १४४ 


अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०११६११०४१९०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 8818581180 Kisan Raskar 


DN: CN = Bal: heb Ki: Raskar, C = IN, 
Balasaheb Le ee 


MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE 


Kisan Raska | AND ADF DEPARTMENT 


Date: 2021.06.01 16:18:56 +05'30' 


(बा. कि. रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
२. सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
३. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 

४. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 

५. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

६. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 

७. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर /दापोली / अकोला / परभणी, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी, राहुरी, जि. अहमदनगर 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी / उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी, 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला / उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी / उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा परभणी, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२१/प्र.क्र.६५/७-ओ 


१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१४.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१५.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कार्यासन २ओ / gst, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
१६.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
१७.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४३१), HATHA, मुंबई - Yoo ०३२, 

१८.कार्यासन 0-3 (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्र. कृषिवि ३७२१/प्र.क्र.६५/७अे, दि. १/०६/२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ठ - अ 
(कार्यक्रम अंतर्गत अनुदान वितरण) 
(रु. हजारात) 
सन २०११-२२ 
संवितरण र यापुर्वी १५ टक्के 
= iiee आहरण व संवितरण करिता वितरीत करावयाचे | एकुण वितरीत 
अ.क्र. लेखाशिर्ष उद्दिष्ट / बाब ems मर्यादेत वितरीत 
अधिकारी अर्थसंकल्पीय केलेले अनुदान अनुदान १० टक्के | अनुदान (६--७) 
तरतूद a 
| 9 | 2 3, दु & ; 8 ८ 
अ) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ , , जिल्हा - अहमदनगर 
०१, पीक संवधेन १२०, इतर संस्थाना 
5 सहाय्य म.फु.कृ.वि.ला सहायक ७७ ee ५०००० ७५०० ५००० १२५०० 
00)(0 प... 
(००९०६ नक अनुदाने (वेतन) अधिकारी,अहमदनगर 
अनुदान (२४१५ ००७२) 
ब) डाँ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ , दापोली, जिल्हा - रत्नागिरी 
व संवधेन १२०, इतर संस्थाना 
2 ७)डॉ. कग सा.को.कृ.वि.ला an ue () q () १७' 
०00)(० TTT PL Td. 10000 0५०० ।000 00 
eae 002) वी रै अनुदाने (वेतन ।अधिकारी, दापोली ‘ 4 
सहायक अनुदान (२४१५ ००८१) 
क)डा.पंजाबराव वी ह 
व संवधन १२०, इतर GUT 
क nie is sheen ३६, सहायक उप विभागीय कृषि 
३ ।सहाय्य(००)(०८) डॉपपं.दे.कृ.वि. सहायक अधिकारी अंकोला ५०००० ७५०० ५००० १२५०० 
२ अनुदाने (वेतन) ,अकोला. 
अनुदान(२४१५ ००९९) 
ड) वसंतराव नाईक मराठवाडा विद्यापीठ , 
०१, पीक संवधेन १२०, इतर संस्थाना 
वडी व.नाम.कृवि.ला सहायक ३६, सहायक उप विभागीय कृषि 
a सहाय्य(००)(०९) ) .ना.म.कृ.वि.ला सहायक अधिकारी ७०००० १०५०० ७००० १७५०० 
अनुदाने (वेतन) ,परभणी 
अनुदान (२४१५ 0904) 
एकुण १ ay २४०००० ३६००० २४००० ६०००० 
(अक्षरी रुपये- दोन कोटी चाळीस लाख फक्त) 
Balasaheb Kisan Raskar Bhd ग य (san Peaker ons 
OU AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT. 
Date: 2021.06.01 16:19:15 +05'30' 
(बा.कि.रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्र. कृषिवि ३७२१/प्र.क्र.६५/७अ, दि.१/०६/२०२१ चे सहपत्र 
परिशिष्ठ - ब 
(अनिवार्य अंतर्गत अनुदान वितरण) 
ee 0 > रु. हजारात 
सन ३०२१ 
व संवितरण ae यापुर्वी १० टक्के 
क आहरण व संवितरण eT वितरीत करावयाचे | एकुण वितरीत 
अ.क्र. |लेखाशीर्ष बाब अर्थसंकल्पित मर्यादेत वितरीत 
अधिकारी अर्थसंकल्पित केलेले अनुदान अनुदान ५ टक्के | अनुदान (६--७) 
१] र 3 जत जात य 
अ) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा-अहमदनगर 
०१ पीकसंवर्धन ०४, निवृत्तीवेतन 
; १२० इतर संस्थांना सहाय्य (00) (09) । विषयक खर्च उपविभागीय कृषि १९८५००७ २९७७५० १९८५०० ४९६२५० 
fe} 
म.फु.कृ.वि.ला सहायक अनुदान 3६. सहायक अधिकारी, अहमदनगर 
(अनिवार्य) (२४१५ ००२५) अनुदाने (वेतन) २४९०५०० ३७३५७५ २४९०५० ६२२६२५ 
३ 
०३पल्ञुसव 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य (००) (०१) ३६, सहायक ।उपविभागीय कृषि 
02) कृ.वि.ला सहायक वेतन) ।अंधिकारी,अहमंदनगर ४७५०० ७१२५ ४७५० ११८७५ 
म.फु.कृ.वि.ला सहायक अनुदान अनुदाने (वेतन) ; 
(अनिवार्य) (2894 ०१९७) 


ठसवसाघारण 
(००(० ARTA फुले कृषि विद्यापीठाला ०४,निवृत्ती  |उपविभागीय कृषि 
०३) । कर्मचा-यांच्या अंशादानाच्या रकमे इतकी त विषयच, विवा नारे ६५६०७ ९८४०.७० ६५६० १६४००.७ 
समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी वेतनविषयक खर्च , अहमदनगर 
ल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी 
सहायक SSM अनिवार्यी-२४१५१०२१ 
एकूण (१ ते ३) ४५८८६०७|  ६८८२९०.७०  ४५८८६०.००| ११४७१५०.७० 
ब) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जिल्हा-रत्नागिरी 
ठ्पपाकसवध ०४, निवृत्तीवेतन 
ठ्य १२० इतर संस्थांना सहाय्य (००) (०२) विषयक खर्च उपविभागीय कृषि ४९८०५७ ७४७०५.७० ४९८०६ १२४५११.७ 
डॉ.बा.सा.को.कृ.वि.ला सहायक अनुदान | ३६, सहायक अधिकारी,दापोली ११२६६१२ १६९१4१ 992664 re 
(अनिवार्य) (२४१५ 0038) अनुदाने(वेतन) 
०३ पशुसंवर्धन ९४, निवृत्तीवेतत ४२४८२ ६३७२.२० ४२४८ १०६२०.२ 
04) १२० इतर संस्थांना सहाय्य (00) (02) विषयक, रच oe न 
ee लव हात 5६], सहायक अधिकारी,दापोली 
डॉ.बा.सा.को.कृ.वि. ला सहायक अनुदान १७५७२ २६३५.२० १७५७ ४३९२.२ 
(अनिवार्य) (२४१५ ०१७९) अनुदाने (वेतन) 
jee oe ०४, निवृत्तीवेतन ak कृषि ३९६८८ ५९५२.८० ३९६९ ९२१.८ 
ae विषयक खर्च भागीय कृषि ; 
of) ‘J २० इतर संस्थांना सहाय्य (00) (02) seen अधिकारी, दापोली 
डॉ.बा.सा.को.कृ.वि. ला सहायक अनुदान अनुदाने(वेतन) १५०६५७ २२५९७.७० १५०६६ ३७६६३.७ 
es 
(00 (०१डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण ox, Prat उपविभागीय कृषि 
cag कृषि विद्यापीठाला कर्मचा-यांच्या वेतनविषयक खर्च | अधिकारी,दापोली ५६१७८ ८४२५.८० ५६१८ 
अंशदानाच्या रकमे इतकी समतुल्य 
अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक 
(अनिवार्य) (२४१५१०१२) एकूण (४ते७| १९३१२४६  २८९६८०.६०|  १९३१२५.००| ४८२८०५.६० 
क) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 
घीकसंवर्धन ०४, निवृत्तीवेतन 
०८) | १२० इतर pa (००) (०३) विषयक खर्च उपविभागीय कृषि tes १११३०८९ १५९१९४८ 
can ३६ सहायक अधिकारी, अकोला 
डॉ.पं.दे.कृ.वि.लासहायक अनुदान अनुदाने(वेतन) २२७६४७.९० १५१७६६ ३७९४१३.९ 
(अनिवार्य) (२४१५ ००४३) एकूण ३८८९५६.४० २५९३०६.०० ६४८२६२.४० 
०५मत्स्यव्यवसाय 
a) १२० इतर संस्थांना MSTA (00) (03) ३६, सहायक ।उपविभागीय कृषि 
डॉ.पं.दे.कृ.वि.ला सहायक अनुदान अनुदाने(वेतन) |अधिकारी,अकोला 
(अनिवार्य) 
(२४१५ ०२६८) एकूण 
८० सर्वस ण (००)(०५)डा.पजाबराव 
देशमुख कृषि विद्यापीठाला कर्मचा-यांच्या | ०४,निवृत्ती उपविभागीय कृषि 
१० अंशदानाच्या रकमे इतकी समतुल्य | वेतनविषयक खर्च | अधिकारी,अकोला 
अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक 
डे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, जिल्हा » परभणी शिश 
०१पीकसंवर्धन ९४, Fanon १४०७०४.२० ९३८०३ 
११) | १२० इतर संस्थांना सहाय्य (००) (०४) विषयक खल Svea 
सलनक अधिकारी, परभणी 
व.ना.म.कृ.वि.ला.सहायक ९ व्र 
अनुदान(अनिवार्य) (२४१५ ००५२) अनुदाने (वेतन) 


०३पशुसंवर्धन 


Ji इंतरसस्थाना सहा ३६, सहायक ।|उपविभागीय कृषि 
द्र १२० इतर संस्थांना सहाय्य (००) (०४) अनुदाने (वेतन) ।अधिकारी, परभणी 
व.ना.म.कृ.वि.ला.सहायक अनुदान 
ह ती २६५३.३० 
[e} U U 
ली — नाईक मराठवाडा कृषि og iret उपविभागीय कृषि नता व 
कमंचा-याच्या अशञादानाच्या 0 mele} fe} 
भ्र वेद्यापीठाला कर्मचा-या हये अंशदानाच्या तनविषयक खच अधिकारी, परभणी ५२९२ ९३ ५२९२ ३२३ 
रकमे इतकी समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम 
देण्यासाठी सहायक अनुदान(अनिवार्य) 
(२४१५१०४१) एकूण(११ ते १३) २६०७८४७ ३९११७५.७० २६०७८४.०० ६५१९५९.७० 
इ) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
०१ पीकसंवर्धन, हर सलते 

१२० इतर संस्थांना सहाय्य (००) (०५) ३६, सहायक कि 

aot nee ; (लेखा-१) कृषि २५६११ ३८४१.१० २५६१ ६४०२.१ 
१४) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन अनुदाने (वेतन) शिफ्रा 
eee अनिवार्य , पुणे 
परिषदेला सहायक अनुदान(अनिवार्य) 

(१४१५०७६) एकूण २५६११ 3289.9 २५६१ ६४०२.१ 
एकूण (अ--ब-क--ड--इ) अनिवार्य योजना (१ ते १४)  ११७८६७३५| १७६७९९९.५०|  ११७८६७३.००|  २९४६६७२.५० 


( रुपये- एकशे सतरा कोटी सहाएऐंशी लाख त्र्याहतर हजार फक्त) 
Balasaheb Kisan Raskar 2% sh;csssate Seon fasta S 7 Maharastra, 


Digitally signed by Balasaheb Kisan Raskar 


AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT 
Date: 2021.06.01 16:19:35 +05'30" 


(बा.कि.रासकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


